सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी 


विश्वकोश निर्मिती मंडळ या 
पदाच्या अतिरिक्त कार्यभारास 
मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा विभाग 


शासन Aa क्रमांक : विश्ववे-२०२०/प्र.क्र.४६/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 02 ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा - 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन आदेडा क्र. विश्ववे-२०२०/प्र.क्र.४६/आस्था-२, 
दि.१०.०८.२०२०. 


शासन आदेठा - 


विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी faster निर्मिती मंडळ, मुंबई या 
कार्यालयातील “सचिव” हे गट-अ या संवर्गातील पद दिनांक ०१.०३.२०१८ पासून रिक्‍त आहे. सदर 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार वेळोवेळी अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.२ 
अन्वये सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार पुढे सुरु ठेवण्यास देण्यात आलेली मान्यता दिनांक 
२८.०२.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. उपरोक्त वस्तुस्थिती पाहता महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई या 
कार्यालयातील “सचिव” हे गट-अ संवर्गाचे पद दिनांक 09.03.2029 पासून पुढे १ वर्षापर्यंत अतिरिक्‍त 
कार्यभारात किंवा सदर पद नियमानुसार भरले जाईल यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सुरु ठेवण्यास 
या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः विश्ववे-२०२०/प्र.क्र.४६/आस्था-२ 


३. सदर आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८३/का.१२, दिनांक 
०७.०४.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९०/२१/सेवा-३, दि.०९.०६.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन देण्यात येत आहेत. 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८०२१२४४४७३७३३ असा आहे. हे Bea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


त Digitally signed by Milind 
M | | | n d Bhagwan Gawade 
DN: CN = Milind Bhagwan 
Gawade, C = US, O = 
B h ag Wa al Government Of 
Maharashtra, OU = Marathi 
Language Department 


Gawade Date: 2021.08.02 16:42:30 


+05'30' 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखाकार,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 
५. सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. वित्त विभाग (सेवा-३/व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती/आस्था-२, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


